अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, 
कळवा-ठाणे अंतर्गत जलसंपत्ती सर्वेक्षण व अन्वेषण, उपविभाग 
धोंडावडवली या उप विभागातील नियत अस्थायी आस्थापना व 
रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते 
३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३९/१९)/ मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ एप्रिल, २०१९. 
वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०३१८/(प्र.क्र.१८७/१८)/मोप्र-१, 
दि.१५/१०/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.५(१/११६९ दि.१९/०३/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 


अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा-ठाणे अंतर्गत जलसंपत्ती सर्वेक्षण व अन्वेषण, उपविभाग 


धोंडावडवली या उप विभागातील नियत अस्थायी आस्थानेवरील १६ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र- 


अ*) व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ०४ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“ब”) दि.०१/०३/२०१९ 


ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “२७०१, मोठे व 


मध्यम पाटबंधारे, (योजनेतर), ८० सर्वसाधारण, ००१ संचालन व प्रशासन, (०४) व्यवस्थापन 
आस्थापना (एक) आस्थापना, मागणी क्रमांक आय ३ (२७०१-४१९९)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


३. या आदेशान्वये रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या 


पदांपैकी जे पदधारक दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ या काळावधीत सदर पदावर 


कार्यरत राहतील, त्या दिनांकापर्यंतच सदर मुदतवाढ लागू राहील. 


४. सदर आदेशा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ 


१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३९/१९)/ मोप्र-१ 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २० १९०४०५१४४९४८७५२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


Ranjit eVeruen तवी त 
Shivalirao Anite Bosca. 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्रे-“अ ते ब” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, 
३. मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई, 
४. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे, 
५. कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा-ठाणे, 
६. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. क.अ., आ.(पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३९/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३९/१९) /मोप्र-१, दिनांक : ०५/०४/२०१९ चे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे 


विभाग, कळवा-ठाणे अंतर्गत जलसंपत्ती सर्वेक्षण व अन्वेषण, उपविभाग धोंडावडवली या उप विभागातील 


यांच्या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते 


दि.३०/०९/२०१९. 
अ.क्र पदनाम मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांची 
संख्या 
|. ee !] २ ३ 
a उपविभागीय अभियंता PH q 
2 | सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/ कनिष्ठ ०६ 
अभियंता 
वरिष्ठ लिपीक 190१ | १ 
कनिष्ठ लिपीक ०२ 
५ | टंकलेखक 10१ | १ 
६ | वाहनचालक Po q 
शिपाई 03 
चौकीदार Po q 
Re १६ 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


R a nj it 5 h | vaj irao DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
कि OU = Water Resources Department 
A h ire Date: 2019.04.05 14:59:48 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३९/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“ब” 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३९/१९) /मोप्र-१, दिनांक : ०५/०४/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे 
विभाग, कळवा-ठाणे अंतर्गत जलसंपत्ती सर्वेक्षण व अन्वेषण, उपविभाग धोंडावडवली या उप विभागातील रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 
a सौ. शुभदा सतीश ओक टंकलेखक शि. कां १ ३०/०९/२०१९ 
२ | गुरुनाथ कृष्णा भोईर मजूर ०३ ३१/०५/२०१९ 
३ | विष्णू बाळू भाकरे ३१/०५/२०२५ 
४ | नाथ कमळू डोंगरे ३१/०५/२०२४ 
एकूण ae 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


Ranj it Shi vaj irao DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
A h j re OU = Water Resources Department 
Date: 2019.04.05 15:00:14 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


